“प्रति लिटर दूध अनुदान” योजनेंतर्गत 
मागणी क्र. डी-५ मुख्यलेखाशिर्ष २४०४ 
अंतर्गत पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी 
वितरणाबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पूरक- २०२०/प्र.क्र.११२ /पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 9) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. HAY १८/प्र.क्र.८/पदुम-८ 
दि.२०/७/२०१८,दि.३१/७/२०१८ व दि.२१/८/२०१८. 
२) कृषि व पदुम विभाग शासन .निर्णय क्र. लवेसू १८/प्र.क्र.८/पदुम-८, दि.१७/११/२०१८ व 
दि.८/३/२०१९. 
३) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.पूरक-२०१९/प्र.क्र.२४/पदुम-८, दि.६/१/२०२०. 
४) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.पूरक २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८,दि.१३/२/२०२०. 
५) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.पूरक २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८, दि.१७/३/२०२०. 
६) महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२० (सन २०२० चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक-१८) शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दिनांक १०.९.२०२० 
७ वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक पूरक-२०२०/प्र.क्र.१०५/अर्थ-३, दि.१८.९.२०२०. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये पिहावीबंद दूध वगळून उर्वरित गाय दूधाच्या 
रुपांतरणासाठी रु.५/- व रु.३/- प्रति लिटर अनुदान योजना घोषित केली होती. याअंतर्गत शिल्लक 
असलेल्या दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी संदर्भाधीन क्र.9 येथील परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने पूरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर झालेली रु.२५,८९,४१,५९९/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यासाठी विभागास 
उपलब्ध करुन दिली आहे. सदर रक्कमेच्या प्रतिपूर्तीसाठी सदर निधी आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय 
विकास, महाराष्ट्र राज्य यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन या निर्णयान्वये संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये घोषित केलेल्या fade 
दूध वगळून उर्वरित गाय दूधाच्या रुपांतरणासाठी रु.५/- व रु.३/- प्रति लिटर अनुदान योजनेंतर्गत 
शिल्लक असलेल्या दाव्यांची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी रु.२५,८९,४१,५९९/- इतका निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देत आहे. 
२. सदर निधीचा विनियोग “मागणी क्रमांक डी-५, २४०४-दुग्धव्यवसाय विकास ००, १०२, 
दुग्धव्यवसाय प्रकल्प, (०५) दूध व दूध भुकटी करिता अनुदान, (०५)(०१) - अतिरिक्त दूधाचे रुपांतर व 
निर्यात करिता अनुदान, ३३-अर्थसहाय्य, (२४०४ ४१११) ” या लेखाशीर्षाखाली करण्यात यावा. 


३. शासनाने यापूर्वी संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये सदर निधीचा विनियोग करण्यासाठी 
आयुक्‍त, दुगधव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व उप आयुक्त (प्रक्रिया व 
वितरण), दुग्धव्यवसाय विभाग, वरळी, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२०/प्र.क्र.११२ /पदुम-८ 


आहे. त्यानुसार त्यांनी सदर रकमेचा विनियोग करावा. तसेच सदर निधी प्राप्त दाव्यांवर वितरित 
करण्यात येईल, याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी व तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७८/व्यय-२, दिनांक 
२४ ९.२०२०.अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००९२५१८१६२२१९०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajesh 
Shaligram Govil : 
(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंब. 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 

सह सचिव (दुग्धव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र ८ (लेखा व अनुज्ञयता व लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


~ 


2) 


१०)अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा, मुंबई. 

११) निवासी व ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 

१३) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 

१४) सर्व शासकीय दूध योजना 
) 
) 
) 
) 


94) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) वित्त विभाग( व्यय-२, अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई. 

१७)कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१८)निवडनस्ती, पदुम-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


